सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री 
आवास योजना (नागरी) अंतर्गत BLC व AHP (ST 
Component) घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र 
हिळ्यापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या 
हप्त्याच्या निधी वितरीत करुन खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.६६/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ११ डिसेंबर,२०१८. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृनिधो-२ (सेल), 
दिनांक ९ डिसेंबर,२०१५. 

२) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे W.11012/17/2018-HFA-IV-UD/EFS-9039187, 
दिनांक २५ मे,२०१८. 

३) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे .11012/14/2017-HFA- IV /(pt.)/EFS-9042590, 
दिनांक ३१ मे,२०१८. 

४) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे W.11012/14/2017-HFA- 1५ /EFS-9032037, 
दिनांक ४ जून,२०१८. 


प्रस्तावना - 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत राज्यातील 
विविध प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी संबंधित यंत्रणांना 
उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण म्हाडास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


केंद्र शासनाने सर्वासाठी घरे- २०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना 
(नागरी) सुरु केलेली आहे. सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत असून, राज्यातील विविध 
प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या सोबतच्या 
विवरणपत्रातील निधी AHP (Sheduled Tribe Component) या घटकांतर्गतच्या एकूण १ प्रकल्पातील 
५० घरकुलांच्या प्रकल्पास रु.३०,००,०००/-(रु. तीस लाख फक्त/-), BLC (Sheduled Tribe 
Component) या घटकांतर्गतच्या एकूण १० प्रकल्पातील २४३ घरकुलांच्या प्रकल्पास 
रु.१,४५,८०,०००/- (रु.एक कोटी पंचेचाळीस Greg ऐंशी हजार फक्त) व AHP (Sheduled Tribe 
Component) या घटकांतर्गतच्या एकूण ६ प्रकल्पातील ६३९२ घरकुलांच्या प्रकल्पास 
रु.१,७६,९०,५२०/- (रु.एक कोटी इयहात्तर लाख नव्वद हजार पाचशे वीस waa) इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.६६/गृनिधो-२ 


उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई 
यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


तेव्हा, सदर प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेला टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 


या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक क्यु-३ , मुख्य लेखाशीर्ष २२१६ , गृहनिर्माण 
सर्वसाधारण, १०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (09) 
सर्वांसाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा (६०%) (२२१६ 
२९९६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०.४.२०१६ 
च्या परिच्छेद -१८ मधील सुचनांनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा असल्याचे कार्यासन 
अर्थोपाय यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रं.३५२/अर्थोपाय,दि.५.७.२०१८ अन्वये कळविण्यात 
आले आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने आणि अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करण्यात यावा. तसेच सदर निधी 
राज्याच्या ज्या प्रयोजनाकरिता मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्या प्रयोजनाकरिता खर्च करणे 
MIAH आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ- 
३,दि.२०.४.२०१६ मधील परिच्छेद क्रं -६ व १८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ आणि अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे 
व शर्तीचे पालन करुन, आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९०४, 
दि.२२.११.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन दिलेली तरतुद अनुसुचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांसाठी खर्च करण्यात यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, ळेखाशीर्षनिहाय / उपलेखाशीर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्ट निहाय माहिती 
, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र , संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, आदिवासी विकास विभाग व गृहनिर्माण विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठविण्याबाबत सुचना देण्यात यावी. 


नियंत्रण अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार सदर निधी याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.६६/गृनिधो-२ 


प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२० एप्रिल,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.७ ते 


१८ मधील अटींची परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सुचीतील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११६४२०१६९०९ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramchandra 


R a aa C h a Nn d fa Poe ene Dhanawade, C 


= IN, S = Maharashtra, O = 


Dhanawade aaa Mansrestira, OU - 


Date: 2018.12.12 11:46:55 +05'30' 
(रा.कों.धनावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
qo) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 
) 
) 


१२) उप सचिव, वित्त विभाग (कार्या-अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३)सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि STENT गरीबी SIRT मंत्रालय, निर्माण भवन, 
५वा मजला, नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने) 

१४) उप सचिव (कार्यासन-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५)सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१६) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७)निवडनस्ती, गृनिधो-२,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annoxure referred to Sanction No. (४-1 
01 BLC (New) Project of 


1012/17/2018- FA-IV-UD/EFS-9039187 dated 25.05.2013 
Maharashtra considerad In 25th CSMC Meetin, 


7 sc st 
humber of|Benefictar| Beneficiar 
Attached beneficlarl} tes les 
es 
attached 
(Rs. In 
Lakhs) 
fj 


Scanned by CamScanner 


( 


2/44/2017-HFA-4(pt.)/EFS-9042590 dated 31.05.2018 
10 BLC Projects of Maharashtra considered in 28th CSMC Meeting 


Annexure referred to Sanctlon No. N-1101 


es 


is watme| 3 | & 

Installment ल गात प्र पुं 

Total Project | No. of Eligible oe) of Central Oren टु 5 
Cost (Rs. In EWs Assitance {@40%) ace. a re 7५7 

Lakhs) Beneficiaries | पि (@40%) tonumberoff = va Component | Component 
lakhs) (Rs. in beneficiaries 2 5 (Rs. in 
Lakhs) attached (Rs. a 2 
in Lakhs) a 2 


Washim [_hsazael__ 288 | 27.50 [as 388 a | 90 

sanwade 

Beat [733 259850) v038] a9] 1088 s68| ae] toro 80 

स्य 2381.00 S00 | 750.00__soo] sav] soa 300] ba] 3] 3950) 1.00 
i 29 


250) 


कण | __savso| ssa sos] ___se8|____35)] 93] a] sual a.20 


1512.00 6048 1008 1006 603.6 138 118 82,80 70.80 


5131 


7,048.90 


jl 


| Total | 28358.00/ = S434| 7696.50] 3078.60 5131 


Scanned by CamScanner 


To be released 


than 
Eligible Ews | Assitance In oops 
Units (Rs. in %sc | %श ट on दु 
Population | 0००००४० component Campo Component 
n (Rs. In (Rs. in Lakhs) (Rs. In Lakhs) 


Pimpri 
Chinchwa 
d 
Pimpri 
Chinchwa 
d 
Pimpri 
Chinchwa 


1 709.7843 
6 15.84831 2.11 य Eo 
तिका 1727692 36535 
“ en ues 15.84831 | 211 16.3422 633.9821 
1727692) 273810} 36535 


1,401.00 560.40 45.85 a4 11.8506 459.7354 
1727692] 273810) 36535 


6 24.¢ 1 109.7053 | 1033.1944 
3,561.00 1424.40 2405665] 475425] 185281| 19-76 7.70 10406. | 087053 | 
5 12.9833 84.7362 
. S| 111037| 8281 ss] 6 | an (ean 


178 267 106.80 7.23 15.4244 7.7227 83.6530 
1486053} 214620) 107456 
[_______| 


Macon | | 653.2094 | 176,9052_| 3005.0854 


88.8139 


Nashik 
(Kamahw 


. eee aaa 


Scanned by CamScanner 


